+ 


Reg . No . NPCITY/ 236/ 2018- 20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४, अंक १६ ] गुरुवार ते बुधवार , मे १७- २३ , २०१८ / वैशाख २७-ज्येष्ठ २, शके १९४० [ पृष्ठ १,किंमत : रुपये ८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम ३ अन्वये 
क्रमांक वि - ४- कृउबास - अकोला- उप. बा .- अधि- ५५९९ -२०१८. 

ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अकोलाने एम . आय . डी . सी . अकोला मधील मौजे मलकापूर क्षेत्रातील सर्व्हे क्रमांक ४३/ ३ मधील ७ एकर ३८ 
गुंठे जागा खरेदी करुन त्याठिकाणी कापूस व धान्य उप- बाजार आवार स्थापन करण्याचे ठरविले आहे . सदर जमीन खरेदीस मा . पणन संचालक , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची मंजुरी मिळाली आहे . एम . आय . डी . सी . अकोला मधील मौजे मलकापूर क्षेत्रातील सर्व्हे क्रमांक ४३ / ३ मधील ७ एकर ३८ गुंठे 
जागेत कापूस व धान्य शेतमालाचे नियमन करण्याचे दृष्टीने उप - बाजार अधिसूचित करणे जरुरी आहे . त्याबाबत बाजार समितीचे दिनांक १२- ४- २०१७ 
रोजीचे नियमन उपसमिती सभेत ठराव क्र . १ मंजूर करण्यांत आला असून , तसा प्रस्ताव बाजार समितीने या कार्यालयास सादर केला आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम ३ अन्वये प्राप्त झालेल्या व शासनाचे कृषि व सहकार 
विभाग अधिसूचना क्र . ओपीएम २०८१- ३६३४० - ४४० - ११ - सी , दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला , कृषि उत्पन्न बाजार समिती अकोलाचा उप -बाजार एम . आय . डी . सी . अकोला मधील मौजे मलकापूर क्षेत्रातील सर्व्ह 
क्रमांक ४३/ ३ मधील ७ एकर ३८ गुंठे येथे शेतमाल वस्तुचे नियमन करण्याचे प्रस्तावित केल्यानुसार एम . आय . डी . सी . अकोला मधील मौजे मलकापूर 
उप- बाजाराचे क्षेत्र खालील प्रमाणे जाहीर करीत आहे . 

उपबाजार एम . आय . डी . सी . अकोला मधील मौजे मलकापूर जागेचे वर्णन : 
एम . आय . डी . सी . अकोला मधील मौजे मलकापूर क्षेत्रातील सर्व्हे क्रमांक ४३/ ३ मधील ७ एकर ३८ गुंठे जागा. 
चतुःसिमा : ( १) पुर्वेस :- सर्व्हे नंबर ४५/ १ दि निळकंठ सहकारी सुतगिरणीचे ओपन स्पेस . 

( २) पश्चिमेस :- एमआयडीसी रोड 
( ३ ) उत्तरेस :- प्लॉट नं . १ दि निळकंठ सहकारी सुतगिरणी लि . 

( ४ ) दक्षिणेस :- ओपन स्पेस पारसी अगीयारी आणि एमआयडीसी जागा . 
ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आंत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला यांचेकडे 
आलेल्या हरकती अगर सूचना पाठवाव्यात , त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही हरकती अगर सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


अकोला : 
दिनांक ४ मे २०१८ . 


गोपाल मावळे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला 


अ - एक - अ - १ ( १५४३ ) . 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


